RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक १६ ] 


शुक्रवार , मार्च ३, २०१७ / फाल्गुन १२ , शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ मार्च २०१७ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक एसआरव्ही. २०१५ / प्र.क्र . ६०८ / का -१२.- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शासकीय विभागातील व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील ‘ वाहनचालक ( मोटार कार 
आणि जीप्स), गट- क या पदाच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत, ते असे : 

१ . या नियमांना, महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शासकीय विभागातील व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील ‘ वाहनचालक ( मोटार 
कार आणि जीप्स ), गट - क ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१७, असे म्हणावे . 

या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( क ) शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 

( ख ) मोटार वाहन ” याचा अर्थ, मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ ( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) मधील कलम २ (१७ ) ( २१ ) आणि ( २४ ) 
नुसार जड प्रवासी वाहन, हलके मोटार वाहन आणि मध्यम प्रवासी वाहन असा आहे ; 

( ग ) मान्यताप्राप्त शाळा ” याचा अर्थ शासनाने मान्यता दिलेल्या शाळा, असा आहे. 

( घ ) माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा याचा अर्थ, महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे अधिनियम , १९ ६५ 
(१९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४१) अन्वये विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा, असा आहे 
आणि त्यामध्ये, शासनाने त्यास समतुल्य म्हणून घोषित केलेली इतर कोणतीही परीक्षा याचा समावेश होतो. 

( ड ) “ निवड समिती ” याचा अर्थ वाहनचालक या पदावर नियुक्तीसाठी गठीत केलेली समिती . 


२ . 


“ 


“ 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ३, २०१७/ फाल्गुन १२, शके १९ ३८ 


३ . महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शासकीय विभागातील व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील वाहनचालक ( मोटार कार व 
जीप ) या पदावर पुढीलपैकी कोणत्याही एका मार्गाने नेमणूक करता येईल 

( अ ) ज्येष्ठता अधिन पात्रता या निकषावर पुढील अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून योग्य व्यक्तींच्या पदोन्नतीने ; 

( एक ) या पदावर पदोन्नतीस इच्छुकता दर्शविलेल्या ; 
( दोन ) शासकीय कार्यालयातील व अधिपत्याखालील कार्यालयातील गट- ड मधील कोणतेही पद धारण केलेल्या 
( तीन ) सदर पदावर किमान तीन वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या ; आणि 

( चार ) नामनिर्देशनाने नियुक्तीसाठी या नियमाच्या खंड ( ग) च्या उप खंड ( २ ) ( ३ ) (५ ) ( ६ ) ( ७) व ( ८ ) मध्ये विहित 
केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तीमधून ; 


किंवा 
( ख ) खालील अर्हता धारण करणाऱ्या योग्य व्यक्तीच्या बदलीने , 

( एक ) शासकीय कार्यालयातील व अधिपत्याखालील कार्यालयातील वाहनचालक पदाशी समकक्ष असलेल्या गट - क मधील 
पद धारण करणाऱ्या आणि 


( दोन ) नामनिर्देशनाने नियुक्तीसाठी या नियमाच्या खंड (ग ) च्या उप खंड ( २) ( ३ ) (५ ) ( ६ ) ( ७ ) व ( ८ ) मध्ये विहित 
केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तीमधून ; 


किंवा 


( ग ) पुढील अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने : 

( एक ) ज्यांचे वय ३८ वर्षांपेक्षा जास्त नाही ; 

( दोन ) ज्यांनी मोटार वाहन अधिनियम १९८८ ( १९ ८८ चा ५ ९ ) मधील तरतुदीनुसार सक्षम अनुज्ञप्ती प्राधिकारी यांनी दिलेला 
हलके मोटार वाहन किंवा मध्यम प्रवासी वाहन किंवा जड प्रवासी वाहन चालविण्याचा परवाना धारण केला आहे ; 

( तीन) ज्यांनी शासन मान्यताप्राप्त शाळेतून माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे ; 

( चार ) ज्यांनी शासकीय , निमशासकीय किंवा खाजगी संस्थेमध्ये हलके मोटार वाहन किंवा मध्यम प्रवासी वाहन किंवा जड 
प्रवासी वाहन चालविण्याचा तीन वर्षांहून कमी नाही इतक्या कालावधीचा अनुभव धारण केला आहे ; 

( पाच ) मोटार वाहन दुरुस्तीचे जुजबी ज्ञान असणे आवश्यक ; 
( सहा ) ज्यांचा वाहन चालविण्याचा स्वच्छ अभिलेख आहे व ज्यांचेकडे चांगली शारीरिक क्षमता आहे ; 


: 


- 


टीप.- " वाहन चालविण्याचा स्वच्छ अभिलेख " यामध्ये खालील बाबी येतात : 

(१ ) वाहनचालक कोणतीही मादक द्रव्ये किंवा अल्कोहोल सेवन करून वाहन चालविण्याचा किंवा मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ 
( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) मधील कोणत्याही दखल पात्र अपराधासाठी दोषी सिद्ध झालेला नसावा . 
( २ ) वाहनचालकाविरुद्ध अपघाताचा गुन्हा दाखल झालेला नसावा. 

( सात ) ज्यांना संबंधित क्षेत्राची परिपूर्ण भौगोलिक माहिती आहे ; आणि 

( आठ ) ज्यांना मराठी, हिंदी भाषा वाचता, बोलता व इंग्रजी भाषा वाचता येणे आवश्यक आहे : 
परंतु सदर पदावरील नियुक्तीसाठी खंड ( ग) च्या उप खंड ( चार ) नुसार विहित केलेल्या कालावधीचा अनुभव धारण करणारे उमेदवार 
उपलब्ध नसल्यास, निवड समितीच्या शिफारशीनुसार अनुभव कालावधी १ वर्षापर्यंत शिथिल करता येईल. 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीने नियुक्तीच्या वेळी वाहन चालविण्याची चाचणी उत्तीर्ण होणे 
अनिवार्य राहील. 


४ . 


५ . 


नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नती व नामनिर्देशनाने नियुक्तीचे प्रमाण ५० : ५० असे राहील : 
परंतु, सेवेच्या गरजेनुसार, नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांस पदोन्नती व नामनिर्देशनाने नियुक्तीसाठी विहित केलेले प्रमाण शिथिल करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ३, २०१७/ फाल्गुन १२, शके १९ ३८ 
६ . नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त होणारी व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या पात्र असावी तसेच दृष्टीने चांगली असणे आवश्यक 
राहील. तो रातआंधळेपणा व रंग आंधळेपणा या व्याधींनी ग्रस्त नसावा. त्याने नियुक्तीपूर्वी शारीरिकदृष्ट्या पात्र असल्याचे व दृष्टी चांगली 
असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील . 


७ . 


नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेली व्यक्ती संबंधित कार्यालयाने ठरविल्यानुसार जिल्हा, मंडळ , विभाग किंवा 
अन्य स्तरावर बदलीस पात्र राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मुकेश खुल्लर , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


भाग चार - अ -१ ९ -१ अ 


क्रमांक एसआरव्ही -२०१५ / प्र.क्र . ६०८ / का . १२ 
सामान्य प्रशासन विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ मार्च २०१७ . 


प्रति , 


१. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मलबार हिल , मुंबई, 
२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , 
३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , 

मा . विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधान भवन , मुंबई , 
५. सर्व मा . संसद सदस्य , मा . विधानमंडळ सदस्य , महाराष्ट्र राज्य , 
६ . मा . मुख्य सचिव , 
७. सर्वमंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग , 
९ . * प्रबंधक , मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
१०. * प्रबंधक , अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
११. * प्रबंधक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
१२. * सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई , 
१३. * प्रधान सचिव , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा) मुंबई, 
१४ . * प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद ) मुंबई , 
१५. * सचिव , राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई, 
१६. * महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ ( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, मुंबई, 
१७ . * महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ ( लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र, मुंबई , 
१८. * महालेखापाल , महाराष्ट्र-२ ( लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र , नागपूर , 
१९. * महालेखापाल , महाराष्ट्र-२ ( लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र , नागपूर , 
२०. * सचिव, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन , मुंबई , 
२१. * प्रबंधक , राज्य मानवी हक्क आयोग , मुंबई ४०० ००१ , 
२२. महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मुंबई ( २ प्रति प्रसिद्धीकरिता ) 
२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी , मुंबई , 
२५. सर्वविभागीय आयुक्त , 
२६. सर्वजिल्हाधिकारी, 
२७. सर्वजिल्हा परिषदांचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
२८. सर्वजिल्हा कोषागार अधिकारी , 
२९. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्वविभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख , 
३० . 

सामान्य प्रशासन विभाग / का . ३९ ( महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धीकरिता), 
३१. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन , मुंबई ४०० ०३२ (१० प्रती ), 
३२ . सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने , 
३३. निवड नस्ती . 
( * पत्राने ) 

सु . ह . उमराणीकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ३, २०१७/ फाल्गुन १२, शके १ ९ ३८ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 2nd March 2017 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. SRV - 2015 /C.R . 608 /Desk - 12.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India and in supersession of all the existing rules , orders or instruments 
made in that behalf and in force in the State , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to 
make the following rules regulating the recruitment of the Post of Drivers (Motor Cars and Jeeps), 
Group “ C ” in the various Government Departments and the offices thereunder of the Government 
of Maharashtra , namely : 

1. These rules may be called the Drivers (Motor Cars and Jeeps ), Group “ C ” in the various 
Government Departments and the offices thereunder of the Government of Maharashtra 
(Recruitment) Rules , 2017 . 
2. In these rules, unless the context requires otherwise , 

(a ) “ Government ” means the Government of Maharashtra ; 

(6 ) “ motor vehicle ” means the heavy passenger motor vehicle, light motor vehicles and 
medium passenger motor vehicle as defined in clauses ( 17), (21 ) and ( 24 ) of section 2 of the 
Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988 ), respectively ; 

( c ) “ recognized school ” means the Government recognized school ; 

(d ) “ Secondary School Certificate Examination ” means the Secondary School Certificate 
Examination conducted by Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary 
Education Boards Act , 1965 (Mah . XLI of 1965 ) and includes any other examination declared 
by the Government to be equivalence thereto ; 

( e ) “ Selection Committee ” means the Committee constituted for recruitment to the 
post of Driver ; 


3. Appointment to the post of Drivers (Motor Cars and Jeeps), Group “ C ” in the various 
Government Departments and offices thereunder shall be made either, 

( a ) by promotion of a suitable person , on the basis of seniority subject to fitness, from 
amongst the persons who , 

(i) have given willingness for the promotion to this post ; 

(ii ) holds any post in Group “ D ” in the Government Department and office 
thereunder ; 

(iii) have completed not less than three years of regular service on the post ; and 

(iv ) possess the qualifications prescribed for appointment by nominations in sub 
clause (ii), (iii), (u ), (vi), (vii) and (viii) of clause (c ) ; 


OR 


(6 ) by transfer of a suitable person who, 

(i) holds any post in Grounp “ C ” equivalent to the post of Driver in the Government 
Departments and offices thereunder ; and 

( ii ) possesses the qualifications and experience prescribed for appointment by 
nomination in sub -clause ( ii ), ( iii), (u ), (vi), (vii ) and (viii) of clause ( c ) ; 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ३, २०१७/ फाल्गुन १२, शके १९ ३८ 


OR 


( c ) by nomination from amongst the candidates who 

( i) are not more than thirty - eight years of age ; 

( ii) possess a driving license to drive a light motor vehicle or medium passenger 
motor vehicle or heavy passenger motor vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 
(59 of 1988 ), issued by the Competent Licensing Authority ; 

(iii) have passed Secondary School Certificate Examination from the recognized 
school ; 

( iv ) possess not less than three years experience of driving a light motor vehicle or 
medium passenger motor vehicle or heavy passenger motor vehicles in government , 
semi-government or private institutions ; 

(v ) possess basic knowledge of repairing the motor vehicle ; 

(vi) have a clean reocrd of driving motor vehicle and possess good health ; 
Note . — “ Clean record of driving vehicle ” includes the following points : 

( 1 ) He shall not have been held guilty for the offence of driving under influence of drugs 
or alcohol or any cognizable offence under the Motor Vehicle Act , 1988 (59 of 1988 ). 
( 2 ) There shall not be any accident registered against the driver. 

(vii ) have complete knowledge of topography of the concerned area ; and 
(viii) can read and speak Marathi, Hindi languages and can read English language : 

Provided that, the period of experience may be relaxed by one year on the 
recommendation of the Selection Committee if the candidates with experience mentioned 

in the sub - clause (iv ) of clause (c ) are not available with prescribed period . 
4. The person eligible to be appointed to the post mentioned in rule 3 shall pass the test of 
driving at the time of appointment. 

5. Appointment to the post mentioned in rule 3 made by promotion and nomination shall be 
in the ratio 50 : 50 : 


Provided that, the Appointing Authority may relax the said ratio of promotion and nomination , 
if the exigencies of service so requires . 

6. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall possess physical fitness and 
good vision . He shall not be suffering from night blindness and colour blindness. He shall submit 
the certificate of physical fitness and good vision obtained from the Competent Authority , before 
appointment. 

7. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be liable for transfer on district, 
circle , division or any other level. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MUKESH KHULLAR , 


Additional Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


No. SRV . 2015 /C.R . 608 /Desk - 12 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya ,Mumbai400 032 , 
Dated the 2nd March 2017 . 


To , 

1. The Secretary to the Governor , Raj Bhavan ,Malbar Hill , Mumbai, 
2. The Principle Secretary to the Chief Minister , 
3. The Private Secretary to all Ministers /State Ministers, 
4. Hon ble Opposition Leader, Legislative Council of the State of Maharashtra / Legislative Assembly of the 

State of Maharashtra , 
5. All Hon ble Members of the Parliament /Members of the Legislative Council of the State of Maharashtra / 

Members of the Legislative Assembly of the State of Maharashtra , 
6. The Chief Secretary , 
7. All Additional Chief Secretaries / Principle Secretaries / Secretaries of Mantralaya Departments, 
8. All Mantralaya Departments , 
9. * The Registrar , High Court (Original Side ), Mumbai, 
10. * The Registrar, High Court (Appellate Side ),Mumbai, 
11. * The Registrar , Office of the Loka Ayukta and Upa -Loka Ayukta ,Mumbai, 
12. * The Secretary , Maharashtra Public Service Commission ,Mumbai, 
13. * The Principal Secretary , Secretariat of Maharashtra Legislature ( Assembly ),Mumbai, 
14. * The Principal Secretary , Secretariat of Maharashtra Legislature (Council ), Mumbai, 
15. * The Secretary , State Election Commission ,New Administrative Building, Mumbai, 
16. * The AccountantGeneral, Maharashtra - 1 (Account and Entitlement),Maharashtra , Mumbai, 
17. * The Accountant General, Maharashtra - 1 (Audit), Maharashtra ,Mumbai, 
18. * The AccountantGeneral,Maharashtra - 2 (Account and Entitlement),Maharashtra , Nagpur , 
19. * The AccountantGeneral,Maharashtra - 2 ( Audit),Maharashtra , Nagpur , 
20. * The Secretary , Office of the Chief Information Commissioner of the State , New Administrative Building, 

Mumbai, 
21. * The Registrar , State Human Rights Commission , Mumbai 400 001, 
22. The Director General of Information and Public Relations,Mumbai ( 2 copies for publicity ), 
23. Pay and Accounts Officer, Mumbai, 
24. Resident Audit Officer, Mumbai, 
25. All Divisional Commissioners , 
26. All Collectors , 
27. All Chief Executive Officers of Zilla Parishads, 
28. All District Treasury Officers, 
29. All Heads of Departments and Heads of Offices under the All Departments of Mantralaya , 
30. General Administration Department/Desk 39 ( For publishing on website ), 
31. The Librarian , Secretariat of Maharashtra Legislature , Library , 6th Floor , Vidhan Bhavan , 

Mumbai 400 032 ( 10 copies ) , 
32. All Desks of General Administration Department, 


33. Select file . 


(* By letter ) 


S. H.UMRANIKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


